"सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
मिळणा-या कर्जावरील १२ टक्के व्याजाचे 
प्रदान करणेबाबत. 

श्री. महेश को-ऑप स्पिनिंग मिल्स लि., 
इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर." 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.सूतगि- ३३२०/प्र.क्र.४१/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०२२ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (आ), 
दि.११ जानेवारी, २०१७. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१० मे, २०१६ . 
3) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि - ३३२०/प्र.क्र.४१/टेक्स-१ (3), 
दि.२२.०१.२०२१. 
४ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 
५) शासन निर्णय, सहकार, पणन व TaN विभाग, क्र.सूतगि - ३३२०/प्र.क्र.४१/टेक्स-१ (3), 
दि.२०.०९.२०२१. 
६) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या. ६(१)/सूतगि/८११/२०२०, दि.१०.०२.२०२२. 
प्रस्तावना :- 
शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय 
संस्थांकडून / रा. स. वि. नि. कडून रु.३,०००/- प्रति चाती प्रमाणे ५ वर्षांच्या मुदतीसाठी 
कर्ज घेण्यास परवानगी देण्यात आली असून सदर कर्जावरील ५ वर्षांचे कमाल १२% 
पर्यंतचे व्याज शासन भरणार आहे. ज्या सहकारी सूतगिरण्यांनी यापूर्वी शासनाकडून 
घेतलेल्या बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केली आहे, अशाच सूतगिरण्या या योजनेसाठी 
पात्र समजण्यात येतील. 
सदर शासन निर्णयास अनुसरुन श्री. Fear को-ऑप स्पिनिंग मिल्स लि., 
इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर या सूतगिरणीने कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, 
कोल्हापूर शाखा हातकणंगले या बँकेकडून प्रती चाती रु.३०००/- प्रमाणे घेतलेल्या 
रु.४३७.७६ लक्ष कर्जावरील ११.५०% प्रमाणे दि.०१.०४.२०२१ ते दि.३०.०९.२०२१ 
पर्यंतच्या रु.१५,१४,४०९/- इतक्या अनुज्ञेय व्याजाचे प्रदान कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँक लि, कोल्हापूर शाखा हातकणंगले या बँकेस करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, शासनाने घेतलेल्या निर्णयास 
अनुसरुन खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या श्री. महेश को-ऑप स्पिनिंग मिल्स लि., 
इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर या सहकारी सूतगिरणीच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.६ मध्ये 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३२०/प्र.क्र.४१/टेक्स-१ (31) 


दर्शविलेल्या बँकेला स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्डाविलेल्या व्याजाच्या रकमेचे प्रदान करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


सूतगिरणी | चात्यांची | बिनव्याजी कर्ज | चात्यांच्या प्रमाणात | १२% पर्यंतच्या ज्या खात्यात 
चे नाव | संख्या | घेतले होते काय? | कोणत्या वित्तीय | व्याजाची रक्‍कम व | व्याजाची रक्‍कम 
असल्यास त्याची । संस्थेकडून /रा.स. | व्याजाचा कालावधी | जमा करावयाची 
परतफेड केली वि. नि. कडून त्याचा तपशील 
आहे का? किती कर्ज घेतले 
आहे? व व्याजाचा 
दर 
| ९१९ | २ 3 v & द्‌ 
Shree १४५९२ । या सूतगिरणीस | रु.४३७.७६ लक्ष | रु.१५,१४,४०९/- | Kolhapur Dist. 
a बिनव्याजी कर्ज | कोल्हापूर जिल्हा | (दि.०१.०४.२०२१ | ८ (तत 
०- ooperative Bank 
operative प्राप्त झालेले मध्यवर्ती सहकारी ते Ltd., Kolhapur. 
Spinning नाही. बँकलि, कोल्हापूर | दि.३०.०९.२०२१) Branch — 
Mills Itd. शाखा hatkangale. 
Ichalkaran शाखा Account no. 
ji हातकणंगले. 011110001100083 
IFSC Code- 
IBKL0463KDC 
व्याज दर - 
११.५०% 
(रुपये पंधरा लक्ष चौदा हजार चारशे नऊ फक्त) रु.१५,१४,४०९/- 


2. 


वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.3१/कोषा.प्रशा.५, दि.१० मे, २०१६ 


मधील परिच्छेद- अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे - 
१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- २०४९ 2449 या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१- 
२२ या आर्थिक वर्षात रु.२०००.०० लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. 

२) मंजूर निधी - २०४९ २५५१ या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
रु.२०००.०० लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. सदर योजना ही अनिवार्य असून भारित 
स्वरूपाची आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला 
आहे - लागू नाही. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत १ 
वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही - लागू नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही 
किंवा येणे रक्‍कम समायोजित करण्यांत आली आहे - लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह 
सादर करावे - लागू नाही. 

७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची 
मान्यता घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा - लागू नाही. 

८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा 
उल्लेख प्रशासकीय मान्यतेत असावा - लागू नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३२०/प्र.क्र.४१/टेक्स-१ (31) 


९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी - लागू 
नाही. 
३. यासाठी होणारा खर्च “ मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत 
FTA व्याज, २००- देशांतर्गत इतर क्र्णांवरील व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा- 
या कर्जावरील व्याज (०२) (०६) वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) 
(२०४९ २५५१)” भारित, ४५-व्याज” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
मंजूर केलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा . 
४. आयुक्त, Tala, नागपूर यांनी श्री. Hear को-ऑप स्पिनिंग मिल्स लि., 
इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर या सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील 
यापुढील कालावधीसाठी देय होणा-या व्याजप्रदानाचा तिमाही अहवाल शासनास सादर 
करावा. 
५. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.१५,१४,४०९/- इतकी रक्‍कम 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन उपरोक्त परिच्छेद-१ मधील 
तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ मधील व्याजाची रक्‍कम स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद केलेल्या बँकेच्या खाते 
क्रमांकांमध्ये RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्री.सु.पु.पांगारकर, 
कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई 
- ४०००३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, 
श्री. स. दि. खरात, उप सचिव (सूतगिरणी), (/०००९) सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 
६. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित 
बँकेकडून प्राप्त करुन घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 
७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.२४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयानुसार विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
bes सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३०१८१४१११६०२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
SUJATA MAYUR पाला 


BHAVSAR icra 
(सुजाता भावसार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 

१) महालेखाकार, महाराष्ट्र- १ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 

२) मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) प्र. स. (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३२०/प्र.क्र.४१/टेक्स-१ (31) 


मुंबई. 

४) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अ. स. (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) शाखा व्यवस्थापक, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, कोल्हापूर शाखा 
हातकणंगले. 

१२) कार्यकारी संचालक, श्री. महेश को-ऑप स्पिनिंग मिल्स लि., इचलकरंजी, जि. 
कोल्हापूर. 

१३) का.अ. (रोख शाखा), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (३ प्रती). 
१४) निवड नस्ती (टेक्स-१ (31) / टेक्स-१ (ब). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


